RNI No. MAHBIL / 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक २०( २)] 


सोमवार , जून १२ , २०१७/ ज्येष्ठ २२, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १०. ०० 


असाधारण क्रमांक ३५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 


का 


आदेश 


क्रमांक नपाप्र / कार्या- ४ /निव. खर्च/ अनर्हता/ २०१६ / १७. – मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे कडील पत्र क्रमांक रानिआ/ नप- २०१६ / 
प्र . क्र . ३४ / का - ०६, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये घोषित कार्यक्रमानुसार रायगड जिल्ह्यातील ( १) अलिबाग, ( २ ) पेण, ( ३ ) मुरुड , 
( ४) उरण , (५ ) खोपोली , (६ ) माथेरान, (७ ) रोहा , (८ ) महाड , (९ ) श्रीवर्धन या ९ नगरपरिषदांच्या निवडणुका नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक 
२०१६/ २०१७ अंतर्गत घेण्यात आल्या होत्या. महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १६( १ड)( अ)( ब ) 
मधील तरतुदीनुसार ज्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब व प्रतिज्ञापत्र विहित मुदतीत सादर केलेले नाही . अशा रकाना (१) मध्ये नमूद 
नगरपरिषदेतील रकाना ( ४ ) मध्ये नाव असलेल्या उमेदवारांना या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ वर्षाच्या कालावधीकरिता नगरपरिषद सदस्य किंवा 
सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अनर्ह ठरविण्यात येत आहे. 

विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब व प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने अनर्ह ठरविण्यात आलेले उमेदवार 
नगरपरिषदेचे प्रभाग 

उमेदवाराचेनाव 
नाव 

क्रमांक क्रमांक 
( १ ) ___ ( २ ) ( ३) 
माथेरान 

४ब 

श्री . सोयब नझीर वलगे मु . पो. माथेरान, ता. कर्जत, जि . रायगड . 
खोपोली १२ १२ब श्रीम. पुष्पा महेश धिसरे एलबीएस नगर, कृष्णा सदन बिल्डींग , 

शास्त्रीनगर , खोपोली, ता. खालापूर, 
जि . रायगड . 


जागा 


पत्ता 


भाग एक - अ ( को .वि . पु.) - ३५ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जून १२, २०१७/ ज्येष्ठ २२, शके १९३९ 


नगरपरिषदेचे 


जागा 


उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


प्रभाग 
क्रमांक 


नाव 


क्रमांक 


a 


रोहा 


७अ 


9 


महाड 


ars 


in 


३अ 


x 


४ब 


x 


४ब 


x 


४ब 


w 


६अ 


___ ( ४ ) 

( ५ ) 
श्रीम . शुभांगी गणेश चौगुले मु.पो . ता. रोहा, जि . रायगड 
श्री . सत्यदेव रामप्रसाद कुशवाह मु .पो. ता . रोहा, जि . रायगड 
श्रीम . प्रतिक्षा प्रसाद कुळकर्णी मु . पो. ता . महाड, जि . रायगड 
श्रीम . भारती सतीश सकपाळ मु . पो. ता . महाड, जि . रायगड 
श्री . सुबोध विलास गांगण मु . पो . ता . महाड, जि . रायगड 
श्री . संदिप शंकर ठोंबरे 

मु . पो . ता . महाड, जि . रायगड 
श्री . लक्ष्मण अनंत कंक 

मु .पो .ता. महाड , जि . रायगड 
श्रीम . शर्मिला दिपक सावंत मु . पो. ता . महाड, जि . रायगड 
श्रीम . नसीमा बशीर गोडमे मु. पो. ता. महाड , जि . रायगड 
श्रीम. गुलफरोज अखलाख गोडमे मु. पो . ता . महाड , जि . रायगड 
श्री . अलताफ फजरुद्दीन काझी मु .पो. ता. महाड, जि . रायगड 
श्री . इकबाल कासिम शाह मु. पो. ता . महाड , जि . रायगड 
श्रीम . प्रणिता प्रविण उमासरे 

मु .पो. ता . महाड , जि . रायगड 
श्री . दिग्वीजय राजेंद्र गुप्ते ( देशमुख ) मु. पो. ता . महाड , जि . रायगड 
श्रीम . जयश्री जनार्दन शिरशिवकर मु. पो . ता . महाड, जि . रायगड 
श्रीम . उर्मिला उदय लुमण मु . पो. ता . श्रीवर्धन , जि . रायगड 
श्री . उदय प्रभाकर लुमण 

मु . पो. ता . श्रीवर्धन, जि . रायगड 
श्रीम . संजना संतोष चौकर मु. पो . ता . श्रीवर्धन , जि . रायगड 
श्रीम . सुषमा काशिराम शिद मु. पो . ता . श्रीवर्धन , जि . रायगड . 


w 


६अ 


w 


६ब 


w 


६ब 


७अ 


9 


७ब 


9 


८अ 


श्रीवर्धन 


x 


४अ 


x 


४ब 


w 


६ब 


a 


७अ 


अलिबाग , 
दिनांक २९ मे २०१७. 


पी . डी . मलिकनेर , 
प्र . जिल्हाधिकारी रायगड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY 
SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH 
ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


